पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे अधिनिस्त 
असलेले पोलीस शल्यचिकित्सक, जे.जे. 
शवविच्छेदन केंद्राअंतर्गत सिध्दार्थ रुग्णालय, 
गोरेगांव येथील शवविच्छेदन केंद्राकरिता २६ 
नवीन पदे निर्माण करणेबाबत-- शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ मार्च, २०२१ 


संदर्भः- १.गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:ःसीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१.०५.२०१९. 
२.पोलीस शल्यचिकित्सक यांचे कार्यालय,जे.जे.शवविच्छेदन केंद्र, भायखळा, मुंबई यांचे पत्र 
दि.३०.११.२०१९. 


संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील परि.२ मधील तक्त्यातील अ.क्र.१ येथे वैद्यकिय अधिकारी हे पद 
गट-ब संवर्गामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याऐवजी आता “वैद्यकिय अधिकारी,गट-अ ” असे वाचण्यात 
यावे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०४/२०२०/सेवा-९, 
दि.०३.०९.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०३०९१५४४५७३५२९ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Somnath Vasant > 
Potare 


2०8430. 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४ 


६. प्रधान सचिव (विशेष),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 

९. पोलीस शल्यचिकित्सक,जे.जे.शवविच्छेदन केंद्र,भायखळा,मुंबई. 

१०. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (आ.पु.क./सेवा-९), मंत्रालय,मुंबई. 

१४. निवडनस्ती पोल-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


